शासकीय मुद्रण, 


लेखनसामग्री व 


प्रकाशन संचालनालय, मुंबई व 


संचालनालयाच्या 


अधिपत्याखालील 


विविध कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- अस्थामु-२०१६/प्र.क्र.२५/उद्योग-४, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, 2023 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक अस्थामु- 
२०१६/प्र.क्र.२५/उद्योग-४, दि. २१.०३.२०२३. 
२) संचाळक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाहन संचालनालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांक आस्था/अस्थायी पदे/२०२३-२०२४/५६१४/कार्या ४अ-१, 


दि.०६.०९.२०२३. 


३) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दि. ३१.०८.२०२३ व दि.०६.०९.२०२३ 


शासन निर्णय :- 
संचाळक, शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई या 
संचालनालयातील आणि संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय मुद्रणालये, 
शासकीय ग्रंथागारे आणि शासकीय लेखनसामग्री भांडारे यांच्या आस्थापनेवरील एकूण 
८२० अस्थायी पदांना शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक अस्थामु- 
२०१६/ प्र.क्र.२५/उद्योग-४, दि. २१.०३.२०२३ (वाचा क्रमांक १ अन्वये दि. 
३१.०८.२०२३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात 


आलेली आहे. आता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयानुसार या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामधीळ ८२० अस्थायी पदे दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. 
28.02.2028 पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर अस्थायी पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. :- 
अ.क्र कार्यालयाचे नांव दि.०१.०३.२०२३ | दि. ०१.०९.२०२३ते 
ते दि.२९.०२.२०२४ 
दि.३१.०८.२०२३ | पर्यंत मुदतवाढ 
पर्यंत मुदतवाढ | प्रस्तावित असलेली 
दिलेली पदे पदे 
शि २ ३ 1 cee 
ia झासकोय मुद्रण, लेखनसामग्री व २२ २२ 


प्रकाहन संचालनालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१६/प्र.क्र.२५/उद्योग-४, 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव दि.०१.०३.२०२३ | दि. ०१.०९.२०२३ ते 
ते दि.२९.०२.२०२४ 
दि.३१.०८.२०२३ | पर्यंत मुदतवाढ 
पर्यंत मुदतवाढ | प्रस्तावित असलेली 
दिलेली पदे पदे 
ai 2 3 Fe 
२ | शासकोय लेखनसामग्री भांडार,पुणे 9 9 
शासकीय लेखनसामग्री भांडार, 
नागपूर 
४  । शासकीय लेखनसामग्री भांडार, ५ ५ 
औरंगाबाद 
५ | शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई २३२ २३२ 
येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे २०० २०० 
७ । शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार, ११५ ११५ 
नागपूर 
८ । शासकोय फोटोझिको मुद्रणालय, ३८ 3¢ 
पुणे 
९ | शासकीय मुद्रणालय q ५७ ५ 
लेखनसामग्री भांडार, कोल्हापूर 
।१० | झासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद ६७ ६७ 
णि मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, ३४ ३४ 
नागपूर 
१२ | शासकीय मुद्रणालय, वाई ४० ४० 
एकूण :- ८२० ८२० 


३. सदर ८२० अस्थायी पदांवर नियुक्‍त केलेले अधिकारी/कर्मचारी हे महागाई 
भत्ता व इतर भत्ते मिळण्यास पात्र आहेत. 


४. यावरीळ खर्च सर्व संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडील संबंधित 
लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या वित्तीय वर्षासाठीच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व 
तो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/ 
२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि. ०४ ऑक्टोबर, २००४ व वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.३१.०५.२०२३ मधीळ तरतदीनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदरहू शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१६/प्र.क्र.२५/उद्योग-४, 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याचा सांकेतांक 
२०२३०९१३१५३५०३२२१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=41 3beeca50b65438c7a03791 7ccf1f24d8ca684b65640df6372e 
731 ffacadfc, postalC 


\de=400032, st=Maharasht 
GO PA L RAO D ) H (0 KE E714BBCD4D43C6782884C7E7A2091 FOF 1EDC1D97EBB 
542C48B98FB8C8BDD6CF4, cn=LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE 
20 


1023.09.13 15:39:24 +05'30 


(लक्ष्मीकांत ढोके ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई. (३ प्रती) 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (३ प्रती) 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. (३ प्रती) 

५. सर्व व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालये (संचालनालयामार्फत) 

६. सर्व सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडारे व ग्रंथागारे (संचालनालयामार्फत) 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/औरंगाबाद/कोल्हापूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाई, जि. सातारा. (३ प्रती) 

९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. कक्ष अधिकारी, प्रशासन-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


